मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्‍ती 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-१०२०/प्र.क्र.१८३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-०१ जून, २०२१. 


) शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी १०.२०/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक २२.०३.२०२१. 
२) शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी १०.२०/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक १४.०५.२०२१. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष २३(६) / 
वजी/प्र.क्र.४(२०-२१) /१६१, दिनांक ०५.०५.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधीळ कलम ४ (१)(बीबी) अंतर्गत प्रदत्त शक्तिचा 
वापर करुन महाराष्ट्र राज्यातील २६ जिल्ह्याकरीता संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच 
०५ जिल्हयाकरीता संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधीळ कलम ४ (१)(बीबी) अंतर्गत प्रदत्त शक्तिचा 
वापर करुन खालील दर्डाविळेल्या मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्‍ती शासन निर्णयाच्या 
दिनांकापासून पुढील तीन वर्षांकरिता करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा नाव (सर्वश्री) 
।१__ । नागपूर श्री. अविनाञ सुधाकरराव लोंढे 
२ गडचिरोली | श्री. उदय नटवरलाल पटेल 


२. नियुक्त मानद वन्यजीव रक्षकाची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि अधिकार वन्यजीव (संरक्षण) 
अधिनियम, १९७२ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे तसेच केंद्र शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी विहित 
केलेल्या तरतुदींप्रमाणे राहतील. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०११२१२१२२४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM ®: 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 


प्रति :- 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०२०/प्र.क्र.१८३/फ-१ 


मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


२) 
) 
) 
) सचिव, पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
) 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूरा 

१०) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

११) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

१२) राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे सर्व सदस्य 

१३) संबंधित मानद वन्यजीव रक्षक 

१४) सर्व मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव तथा प्रादेशिक) 

१५) मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 

१६) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 

१७) वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


mn 


S 


SS 


vo 


oa a 


१८)वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सहयाद्री व्याघ्र राखीव, कोल्हापूर 

१९) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, नवेगांव- नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया 
२०) उप वनसंरक्षक (वन्यजीव) ठाणे 

२१)सर्व जिल्हाधिकारी 

22) ud जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

२३) फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


